कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्‍यातील 
रा.मा.क्र.१८९ पार्ले मालुसरेवाडी धनगरवाडा हा 
योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रवियो 
२००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-१२ जून, २०१९ 


पहावे :-१ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ (पुणे/ का-२/रेशा/५४/१८६७/२०१९, दि.०८/०४/२०१९. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांचेकडून संदर्भाधीन पत्रान्वये 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातील रा.मा.क्र.१८९ पार्ले मालुसरेवाडी धनगरवाडा हा 
योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रवियो २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव 
शासनास प्राप्त झाला आहे. 


सदर रस्त्याचा होणारा वापर सदर तसेच रस्ता रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करण्याबाबत जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांची मागणी आहे. त्यामुळे उपरोक्‍त रस्ता 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 


होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
कोल्हापूर यांची मागणी विचारात घेऊन, कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्‍यातील 
रा.मा.क्र.१८९ पार्ले मालुसरेवाडी धनगरवाडा हा योजनाबाह्य रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते 
२/५०० लांबी २.५०० कि.मी. हा योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग क्रमांक-२८१ म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 2.400 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४३५१.४३६ + २.५००) म्हणजेच 
४३५३.९३६ कि. मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६६/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यांत आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०६१२१५३७४०१६१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swaroop Tuk 
hi ht Public Work: 


Swa roo p D ti it, postalCode=400032, st=Mah 
2.5.4.20=2923930fb1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8 
322ed2dcfb496a3a97175, 
jalNumber=427875b948dcfc3f94a33993f9f923cb42f66fb 


Tukaram Rai १-६. 00 तात Tram 


०0018९ 
Date: 2019.06.12 15:24:39 --05'30' 


(स्वरूप रायपुरे ) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) उप सचिव,ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

3) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

४) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,कोल्हापूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

५) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर. 

७) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 

८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


